अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील पदावरील पदोन्नती पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८९/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ: नियोजन विभागाचे शासन आदेशा, क्र. पदोनि १२१४/प्र.क्र.१३९/का.१४२७, 
दि. ८/९/२०१५ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन सहायक, गट-ब 
(अराजपत्रित) संवर्गातील ३७ कर्मचाऱ्यांना दि. ७/८/२०१६ (म.नं.) पर्यंत संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी इ., 
गट-ब (राजपत्रित) मधील पदावर निव्वळ तात्पुरती व्यवस्था म्हणून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली 
होती. त्यापैकी ५ कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारली ; तसेच दिनांक ८/९/२०१५ ते दिनांक ७/८/२०१६ या कालावधीत 
४ अधिकारी शासकीय सेवेतून नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यामुळे उर्वरित २८ कर्मचाऱ्यांना 
देण्यात आलेली पदोन्नती (दिनांक ९/८/२०१६ ते दिनांक ८/७/२०१७ पर्यंत) पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक आहे. दिनांक 
९/८/२०१६ ते दिनांक ८/७/२०१७ या कालावधीत शासकीय सेवेतून नियतवयोमानानुसार किंवा स्वेच्छा सेवानिवृत्त 
होणारे ३ अधिकारी वगळून उर्वरित २५ अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती (दिनांक १०/७/२०१७ पासून दिनांक 
९/६/२०१८) पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक आहे. तसेच दिनांक१०/७/२०१७ ते दिनांक ९/६/२०१८ या कालावधीत 
सेवानिवृत्त होणारे ५ अधिकारी वगळून उर्वरित २० अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती दिनांक ११/६/२०१८ ते 
दिनांक १०/५/२०१९ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन Sear :- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दि. ८/८/२०१६ चा एक 
दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दिनांक ९/८/२०१६ ते दिनांक ८/७/२०१७ पर्यंत पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे व 
विवरणपत्र ब मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दिनांक ९/७/२०१७ चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड 


नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दि. १०/६/२०१८ चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि. 
११/६/२०१८ (म.पू) ते दि. 90/4/2098 (म.नं.) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८९/का.१४२७ 


2. सदर पदोन्नती अनुक्रमे दिनांक ९/८/२०१६ (म.पू), दिनांक 90/9/2099 (म.पू.) व दिनांक ११/६/२०१८ 
(म.पू.) पासून पुढे ११ महिन्यांपर्यंत म्हणजेच दि.८/७/२०१७ (म.नं.), दिनांक ९/६/२०१८ व दिनांक १०/५/२०१९ (म.नं.) 
पर्यंत अथवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत वा अधिकारी स्वेच्छा सेवानिवृत्त/ 
सेवानिवृत्त होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत चाळू राहील व त्यानंतर सदर पदोन्नती आपोआप संपुष्टात 
येईल. 

३. सदर पदोन्नती विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 

४. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४९०/का.१२, दिनांक १९/१२/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर झासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२३१११०३३६०३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vanita Narayan Jadh 

DN: c=IN, o=Government it OF 

. g Department, postalCode=400032, 
Vanita Narayan ssi 


2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357f1¢34 
31 


०84 )0८3020608043122: 
)९-)0568930200264976023077871523 


eek 
Jad hav 0a6ea094f5d1 e0fb38a44ac5b9 179a65d83, 


yan Jadh 
Date: 2018.12.31 15:46:18 +05'30' 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

8) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

4) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

&) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/ 


औरंगाबाद/अमरावती / नागपूर. 
७) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ 
नागपूर. 


८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
९) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१० कार्यासन अधिकारी (कार्यासन -१४२१, कार्यासन -१४२२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


संबंधित अधिकारी यांचे पदस्थापनेचे कार्यालय (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 


) 
११) संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
) 
) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८९/का.१४२७ 


विवरणपत्र -अ 


(दिनांक ९/८/२०१६ ते दिनांक ८/७/२०१७ 


पदोन्नतीच्या पदावरील 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव रुजू दिनांक सेवा निवृत्तीचा दिनांक 

हि २ ३ PB 

La श्री.ब.चा.चौरे १/१०/२०२५ ३०/६/२०२३ 
२ श्री.गं.दि.चव्हाण १९/१०/२०१५ ३१/७/२०१९ 
३  श्री.अ.म.नंदनवार ५/१०/२०१५ ३०/९/२०२५ 
४ श्री.सं.रा.कडू ८/१०/२०१५ ३०/११/२०२९ 
५ श्रीमती स.ब.गोतमारे ७/११/२०१५ ३१/७/२०३२ 
६  श्री.ज.भा.आढाव ९/१०/२०१५ ३१/१/२०३१ 
७ श्रीमती लि.सु.पाटील ५/१०/२०१५ ३०/९/२०३५ 
८  श्री.पु.वि.गोडसे १/१०/२०१५ ३०/४/२०३० 
९ SAAR ८/१०/२०१५ ३१/७/२०२६ 
क| श्रीमती ता.वि.रातोळे we तत ताता 

(श्रीमती ता.म.बोरिगीड़े) 

La | श्रीमती अ.द.लव्हारे १६/९/२०१५ ३०/६/२०२७ 
१२ श्री.अं.ए.भाबड ६/१०/२०१५ ३१/५/२०१८ 
१३ श्रीमती नि.न.होडे ३/१०/२०१५ २८/२/२०१७ 
१४ ्री.कि.ज.साळवी १/१०/२०१५ ३१/१२/२०१९ 
१५ श्री.सु.चं.पवार ८/१०/२०१५ ३१/१/२०१९ 
१६ श्री.श्री.बा.पाचख्छोडे ९/१०/२०१५ ३०/४/२०३२ 
१७ श्री.पं.जी.टेळे १/१०/२०१५ ३१/१२/२०१७ 
१८  श्री.पु.क.एम्पाल १/१०/२०१५ ३१/१/२०१९ 
१९ श्री.सु.शि.जाधव २१/११/२०१५ ३१/५/२०१७ 
२० श्री.ब.आ.हिरेमठ २१/९/२०१५ ३१/५/२०१७ 
२१ श्री.वि.दे.जोशी १५/९/२०१५ ३१/१०/२०१८ 
२२ श्री.रा.अ.रहाटकर ९/१०/२०१५ ३०/११/२०२१ 
२३  श्री.सु.चि.सोनावणे ६/१०/२०१५ ३१/५/२०२० 
२४ श्री.प्र.द.जोशी १९/११/२०१५ ३०/९/२०१७ 
२५ श्री.दि.बा.पाटील १६/९/२०१५ ३०/४/२०१८ 
२६ श्री.दि.स.काळे ४/११/२०१५ ३१/५/२०१८ 
२७ श्री.रा.आ.इधे ९/११/२०१५ ३१/७/२०३८ 
२८  श्री.ई.न.निवांत ९/१०/२०१५ ३०/४/२०२४ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८९/का.१४२७ 


विवरणपत्र -ब 


(दिनांक १०/७/२०१७ ते दिनांक ९/६/२०१८) 


पदोन्नतीच्या पदावरील 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव रुजू दिनांक सेवा निवृत्तीचा दिनांक 

शि २ ३ PB 

चिड श्री.ब.चा.चौरे १/१०/२०२५ ३०/६/२०२३ 
२ श्री.गं.दि.चव्हाण १९/१०/२०१५ ३१/७/२०१९ 
३  श्री.अ.म.नंदनवार ५/१०/२०१५ ३०/९/२०२५ 
४ श्री.सं.रा.कडू ८/१०/२०१५ ३०/११/२०२९ 
५ श्रीमती स.ब.गोतमारे ७/११/२०१५ ३१/७/२०३२ 
६ श्री.ज.भा.आढाव ९/१०/२०१५ ३१/१/२०३१ 
७ श्रीमती लि.सु.पाटील ५/१०/२०१५ ३०/९/२०३५ 
८  श्री.पुं.वि.गोडसे १/१०/२०१५ ३०/४/२०३० 
९ SIAR ८/१०/२०१५ ३१/७/२०२६ 
१० श्रीमती ता.वि.रातोळे का तागा ताही 

(श्रीमती ता.म.बोरिगीड़े) 

।_११_ | श्रीमती अ.द.लव्हारे १६/९/२०१५ ३०/६/२०२७ 
१२ श्री.अं.ए.भाबड ६/१०/२०१५ ३१/५/२०१८ 
१३ श्री.कि.ज.साळवी १/१०/२०१५ ३१/१२/२०१९ 
१४ श्री.सु.चं.पवार ८/१०/२०१५ ३१/१/२०१९ 
१५ श्री.श्री.बा.पाचख्छोडे ९/१०/२०१५ ३०/४/२०३२ 
१६ श्री.पं.जी.टेळे १/१०/२०१५ ३१/१२/२०१७ 
१७ श्री.पु.क.एम्पाल १/१०/२०१५ ३१/१/२०१९ 
१८  श्री.वि.दे.जोशी १५/९/२०१५ ३१/१०/२०१८ 
१९ श्री.रा.अ.रहाटकर ९/१०/२०१५ ३०/११/२०२१ 
२० श्री.सु.चि.सोनावणे ६/१०/२०१५ ३१/५/२०२० 
२१ श्री.प्र.द.जोशी १९/११/२०१५ ३०/९/२०१७ 
२२ श्री.दि.बा.पाटील १६/९/२०१५ ३०/४/२०१८ 
२३ श्री.दि.स.काळे ४/११/२०१५ ३१/५/२०१८ 
२४ श्री.रा.आ.इधे ९/११/२०१५ ३१/७/२०३८ 
२५ श्री.ई.न.निवांत ९/१०/२०१५ ३०/४/२०२४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८९/का.१४२७ 


(दिनांक ११/६/२०१८ ते दिनांक १०/५/२०१९) 


विवरणपत्र -क 


पदोन्नतीच्या पदावरील रुजू 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव दिनांक सेवा निवृत्तीचा दिनांक 

1 a, २ ३ PB 

॥. ब... श्री.ब.चा.चौरे १/१०/२०२५ ३०/६/२०२३ 
२ श्री.गं.दि.चव्हाण १९/१०/२०१५ ३१/७/२०१९ 
३ श्री.अ.म.नंदनवार ५/१०/२०१५ ३०/९/२०२५ 
४  श्री.सं.रा.कडू ८/१०/२०१५ ३०/११/२०२९ 
षु श्रीमती स.ब.गोतमारे ७/११/२०१५ ३१/७/२०३२ 
नि श्री.ज.भा.आढाव ९/१०/२०१५ ३१/१/२०३१ 
७ श्रीमती लि.सु.पाटील ५/१०/२०१५ ३०/९/२०३५ 
८  श्री.पु.वि.गोडसे १/१०/२०१५ ३०/४/२०३० 
९  श्री.सु.मु.सोनार ८/१०/२०१५ ३१/७/२०२६ 
क श्रीमती ता.वि.रातोळे ता नात काकी 

(श्रीमती ता.म.बोरिगीड़े) 

| 9d श्रीमती अ.द.लव्हारे १६/९/२०१५ ३०/६/२०२७ 
१२  श्री.कि.ज.साळवी १/१०/२०१५ ३१/१२/२०१९ 
१३  श्री.सु.चं.पवार ८/१०/२०१५ ३१/१/२०१९ 
१४  श्री.श्री.बा.पाचख्छोडे ९/१०/२०१५ ३०/४/२०३२ 
q4  श्री.पु.क.एम्पाल १/१०/२०१५ ३१/१/२०१९ 
१६  श्री.वि.दे.जोशी १५/९/२०१५ ३१/१०/२०१८ 
१७ श्री.रा.अ.रहाटकर ९/१०/२०१५ ३०/११/२०२१ 
१८  श्री.सु.चि.सोनावणे ६/१०/२०१५ ३१/५/२०२० 
१९  श्री.रा.आ.इथधे ९/११/२०१५ ३१/७/२०३८ 
२०  श्री.ई.न.निवांत ९/१०/२०१५ ३०/४/२०२४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


